प्रत, 


“महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई 
देण्याबाबत) अधिनियम-२०१७” अंतर्गत राज्यातील 
महानगरपालिकांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

सन २०१८-२०१९ साठी लेखाशिर्ष (३६०४ ०९९८) खाली 
रक्‍कम रू.१४३६.१६ कोटी.(माहे एप्रिल-२०१८ करीता) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०५ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- 
(१ समक्रमांकाचा शासन निर्णय ०४ एप्रिळ, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये दशांडा परिगणना (Microsoft Excel मध्ये) 
करताना रु. १ लक्ष जादा नमूद झाळी आहे सबब, सदर प्रपत्र-अ मधीळ अ.क्र. (१४) पुणे 
महानगरपालिके करीता मंजुरअनुदान रु. 939.00 कोटी ऐवणी AGL अनुदान रु. १४१.०६ कोटीअसे 
वाचण्यात यावे. 


सदर हासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०४०५१७३४४६८७२५ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shashikant oe rma 
Kashinath १000000001 
Sanap हय यक 179 0850 
(शशिकांत का. सानप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

१ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

२ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय मुंबई 

3: सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई-१८ 

प. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


६. संबधित जिल्हाधिकारी 
मा.राज्यमंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव 
, महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जीएसटी-२०१८/प्र.क्र.१९/न.वि.-३२ दिनांक ०५ एप्रिल, २०१८ 


११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उप सचिव , कराधान-१ , वित्त विभाग,मंत्रालय मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन न.वि.-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (न.वि.-३२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


